प्रशासकीय मान्यता : 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


ग्रॅण्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीएम-२०२१ /प्र.क्र.१०० / प्रश्‍ा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १८ मार्च, २०२१ 


वाचा १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 

८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/ प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र.२८१/ प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 

५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती,मुंबई यांचे पत्र क्र. जिनिस/ जिवायो 
/२०२०-२१/ १०४७, दि.०९/१२/२०२० 

६) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं /यंसाख 
/जिवायो /ग्रॅंशावैम, मुंबई / प्र.मा./म/ ६१०९/२०२१, दि.०९.०३.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्‍त नमूद दिनांक ०९.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील ग्रॅण्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई या संस्थेस सन २०२०-२१ या 
वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने ग्रॅण्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई या संस्थेस सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात 
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रूपये ६,४१,१८,३०१/- (रुपये सहा कोटी, 
एकेचाळीस लक्ष, अठरा हजार, तीनशे एक फक्त) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. । यंत्रसामुग्रीचे नाव नग  । प्रतिनग किंमत । एकुण किंमत 

शिक कार्बन डायऑक्साईड लेझर (| ७२००००० ७२००००० 


२ इन्ट्रा ओरोटीक बलुन पंप es 3240000 3240000 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएम-२०२१/प्र.क्र.१०० /प्रशा-१ 


अ.क्र. । यंत्रसामुग्रीचे नाव नग  । प्रतिनग किंमत । एकुण किंमत 

३ मायक्रोइन्स्ट्रमेट सेट (इम्पोर्टेड) a १९९६९६० १९९६९६० 

४ | जनरल अन्ड Fpl इन्स्ट्रमेटस सेट | १९८९००० १९८९००० 
(इम्पोर्टेड) 

५ | ओपीजी डीजिटल रेडीओग्राफ एक्स-रे शि २१०१५४४ २१०१५४४ 
मशीन 

६ | मायक्रोस्कोप ऑईल SAR ३० १२००० ३६०००० 

७ । पेरी मीटर freus स्मिथस /एल पी। २० १२५०० २५०००० 
९८४ बी अँन्ड टी 

८ _ | हिमाग्ळोबीन मीटर साहलीज आर णि १३०० १३०००० 
हेलिज (विथ स्पेसेस) 

९ | हिमोसायटो मीटर/नेयुब्रुस dae १०० | १२०० १२०००० 

हि स्फौोग्मोमोनोमीटर  (डीजिटल  )। ६० ३२०० १९२००० 
(मरक्‍्युरी बेस्ड इन्स्ट्रुमेंट टु बी रिप्लेस्ड 
विथ Yeas अलटरनेटीव्ह) 

११...) पॉलिग्रॉफस्‌ 2 १६५०००० ३३००००० 

१२ । मोसोस अर्गोग्राफ २० ८५०० १७०००० 

१३ | अप्रेटस फॉर पॅसिव्ह FH re | ३७५०० ३७५०० 

१४ | बायसिकल इरगोमीटर (डिजिटल) ब. ७५००० ७५००० 

१५ फॅकोस्कोप २ ३२००० ६४००० 

१६ | पेरीमीटर विथ चार्टस (लिस्टर्स) ५ ४५००० २२५००० 

१७ | कलर RUA SCM इड्रीएज ग्रीन Ea १४५०० १४५०० 

१८ | डायनॉमोमीटर विथ डिजिटल हॅन्डग्रीप Q १४५०० २९००० 

१९ । डिजिटल मल्टी चायनल फिजिओग्राफ | २ ७५०००० १५००००० 
,३ चायनल कॉम्पेट विथ असेसरीज 

२० | डिजिटल स्टुडंन्ट फिजिओग्राफ, सिगळ | ४ २३५००० ९४०००० 
चायनल अँसेसोरीज 

२१ । डिजिटल बलेन्स दि १२५०० १२५०० 

२२ । ईसीजी मशीन ९ ४५००० ४०५००० 

२३ | राईटस पीक फ्लो मीटर ५० ७६७ ३८३५० 

२४ ।मल्टीमीडीया प्रोजेक्टर २ ६५००० १३०००० 

२५ | बेड साईड कार्डीक मानीटर(वार्डस) किच १ ६००००० ६६००००० 

२६ । सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन फार फिलिप्स बेड fae १०००००० १०००००० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएम-२०२१/प्र.क्र.१०० /प्रशा-१ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


अ.क्र. | यंत्रसामुग्रीचे नाव नग ॒ । प्रतिनग किंमत । एकुण किंमत 

साईड कार्डीक मानीटर 

२७ | एक्स-रे व्हिविग बॉक्स १२ १२००० १४४००० 

२८ | मल्टीमीडीया प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन ३ ४०००० १२०००० 

२९ | लॅपटॉप a {0000 ६०००० 

३० ।टी.ए.पी ब्लॉक ट्रेनिंग मांडेल ee ८६७३८७ ८६७३८७ 

३१ | सिएटीक ब्लॉक ट्रेनिंग मांडेल ह... ८९७८३५ ८९७८३५ 

३२ | रिजनल अँनेस्थेसिया अल्ट्रासाऊंड 9023204 9023204 
सेंट्रल लाईन ट्रेनिंग मॉडेल 

३३ | फेमोरल अँसेस ट्रेनिंग मॉडेल विंड | ८६१९९५ ८६१९९५ 

३४ | चाईल्ड व्हेन पंक्वर अँड SUM ट्रेनिंग | १२८४०२ १२८४०२ 
आर्म 

३५ | डेक्सटाप कम्पुटर 2 ४०००० ८०००० 

३६ | fear टेबल विथ स्टेनलेस स्टिल | ८ २९५०० २३६००० 
टॉप 

३७ | एक्स-रे विविग लोंबी ७ १८८८० १३२१६० 

३८ | मायक्रोस्कोप मोनोकुलर ५० १७७०० ८८५००० 

३९ | कंबिनेट फार स्लाईड (१०००) ४ १७७०० ७०८०० 

४० | रेफ्रिजिरेटर २०० लिटर a २५९६० २५९६० 

४१ | tcl षु १७७०० ८८५०० 

४२ | स्क्रिन फॉर लेक्वरल हॉल § प्रोजेक्टर | २ १५०००० ३००००० 
स्क्रिन (मोटोराईजड) 

४३ | फोटोकापीअर विथ स्कॅनर Lee १७७००० १७७००० 

४४ | SSIS मॉडेल्स १०० | २३६० २३६००० 

४५ | हाय डेफिनेञान व्हिडीओ ब्रांन्कोस्कोप le १७५५००० १७५५००० 

४६ | फायबरओरपटीक ब्रॉन्कोस्कोप विथ | १२१०००० १२१०००० 
कॅमेरा 

४७ । स्लिम फायबरओपॅटीक ब्रान्कोस्कोप ha ७००००० ७००००० 
विथ स्टॅन्डर्ड असेसोरीज 

४८ | अस्थमा SATO Alex Hal विळी ५००००० ५००००० 

os एल.ई.डी प्रोजेक्टर २ १००००० २००००० 

५० स्क्रिन 3 30000 ९०००० 

५१ | डेक्सटाॉप कम्पुटरस विथ मायक्रोसॉफट| २ ७०००० १४०००० 
ऑफीस अँड प्रिंटर 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएम-२०२१/प्र.क्र.१०० /प्रशा-१ 


अ.क्र. | यंत्रसामुग्रीचे नाव नग ॒ । प्रतिनग किंमत । एकुण किंमत 
५२ | इलेक्ट्रॉनिक टोरोनिक्‍्वाईट मशीन aa ४२९१७५१ ४२९१७५१ 
५३ । टोटल Ries Sede BS सेट | a | १९६१७४० ९३१७४० 
५४ | मॅनिकीन्स fe गेल... ४३००० ४३०००० 
५५ | डेस्कटाप कम्पुटर २४ २४००० ५७६००० 
५६ । न्युरोसजिकळ इलेक्ट्रीकळ ड्रिल) ३ १७८५७१४ ५३५७१४२ 
सिस्टीम विथ ऑल अँसेसोरीज 
५७ | डिजिटल ऑपरेटींग “सी” ऑर्म विथ na ३३८५००० ३३८५००० 
डीएसए 
५८ | मायक्रो न्युरोसर्जरी इस्टू्मेट विथ ne ३१२२२२८ ३१२२२२८ 
मायक्रोव्हसक्युलर SRC सेट 
५९ । चेअर युनिट विथ स्लीट लम्प फॉर २ ३९७६०० ७९५२०० 
ऑप्थल्मोलॉजी 
go | Saar थेटर टेबल फॉर ऑप्थेलमीक | २ ३५४००० ७०८००० 
सर्जरी 
६१ | फॅको प्रोब्स २ ३२९३३३ ६५८६६६ 
६२ | अल्ट्रासाऊंड पंचीमेट्री विडा ४२५६०० ४२५६०० 
६३ | इन डायरेक्ट आप्थेलमोस्कोप २ ६७२०० १३४४०० 
६४ | ब्लुमेथल इरीडोटामी लेन्स वि ३८००० ३८००० 
६५ | ल॑मेलर केरटोप्लास्टी सेट २ ३७९५५ ७५९१० 
६६ | आरबीट सर्जरी सेट २ १३४४८ २६८९६ 
६७ | स्कींट सर्जरी सेट शु १९००० ३८००० 
६८ go डी लेन्स २ २०५०० 84000 
६९ | PUR SH (८,८.५,९) प्रत्येकी ५ १५ ८०० १२००० 
७० | ट्रायल फ्रेम ४ ६५० २६०० 
७१ | प्रिऑपरेटीव्ह केरटोस्कोप | १_| ६३५० ६३५० 
७२ | पेडीअँट्रीक ट्रायल फ्रेम 2 (900 १४०० 
७३ | मॅडोक्सराड za ७५० ७५० 
एकूण ६४११८३०१ 
अटी :- 


१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 
योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएम-२०२१/प्र.क्र.१०० /प्रशा-१ 


१०. 


११, 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचाळक(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवरयकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रज्ासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास WE होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएम-२०२१/प्र.क्र.१०० /प्रशा-१ 


१२. रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवरयक असणारी 


यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्नीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची खरेदी हाफकीन 


महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


१३. संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 


करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 


आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


२ प्रस्तुत विषयी सोबतच्या परिशिष्टातील यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील 


लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा 


मागणी क्र.ओ-१५ 
४२१० वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ वैद्यकीय शिक्षण 
१०५ विषमचिकित्सा 
(३१) जिल्हा योजना - मुंबई शहर 
(३१) (०१) हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
42 यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १२७१) 


३. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 


२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


Ce सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१६०००५३५१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


१. महालेखाकार -१, 


ARUN 
MURLIDHARR = 
AO DAHALE : 

अ. मु. डहाळे 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएम-२०२१/प्र.क्र.१०० /प्रशा-१ 


२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी,मुंबई 

५. अधिष्ठाता, ग्रॅण्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

७. निवासी अधिकारी, मुंबई 

८. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


